केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य 
अभियानातील आदिवासी उपयोजनेकरीता 
(TSP) सन २०१९-२० मधील प्रलंबित ६० 
टक्के केंद्र हिळछ्यापोटी २२१०७४७ या 
लेखाशिर्षाखाली रू.१५१६.४२ लक्ष व yo 
टक्के राज्य हिऱड्यापोटी २२१०८६३ या 
लेखाशिर्षाखाली रु.१०१०.९५ लक्ष अनुदान 
सन २०२०-२१ च्या तरतुदीतून वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४७८/भाग-२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला , गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२०. 
२) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ एफएमजी/ 
१२८९४-०१/२०२०-२१, दिनांक २६.०५.२०२० 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०५/कार्यासन-०६, 
दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना :- 


ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व 


प्रकारच्या गरजूंना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात 


एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले. सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने 


आरोग्य विषयक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे 


नाव दिले. या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय 


नागरी आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश केला 


आहे. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाकरीता आदिवासी उपयोजनेसाठी (TSP) सन २०१९-२० 


मधील प्रलंबित निधी सन २०२०-२१ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून केंद्र व राज्य हिस्सा राज्य 


आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४७८/भाग-२/आरोग्य-७ 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाकरीता आदिवासी 


उपयोजनेतून (TSP) सन २०१९-२० मधील प्रलंबित केंद्र व राज्य हिस्सा सन २०२०-२१ च्या 


अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ६०% केंद्र हिस्सा व ४०% राज्य हिस्सा वितरीत करण्यास केंद्र शासनाने 


मंजूरी प्रदान केळी आहे. सदरचा केंद्र व राज्य हिस्सा वितरीत करण्याकरिता सन २०२०-२१ या 


आर्थिक वर्षात केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष २२१०७४७ खाली रु.१५१६.४२ लक्ष व राज्य हिस्सा 


२२१०८६३ या लेखाशिर्षाखाळी रु.१०१०.९५ लक्ष एवढी तरतुद अर्थसंकल्पित केलेली आहे. 


सबब, सदर तरतुदीतून ६०% केंद्र हिऱड्यापोटी रु.१५१६.४२ लक्ष व ४०% राज्य हिछ्यापोटी 


रु.१०१०.९५ लक्ष इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 


आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 


यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावाव तो 


सन २०२०-२१ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रु.लाखात) 
अ. तपशील लेखाशिर्ष | अर्थसंकल्पिया वितरीत 
क्र मूळ तरतुद | करावयाची 
तरतुद 


आदिवासी विकास विभाग मागणी क्र.टी-५, २२१० 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१ नागरी 
आरोग्य सेवा विषमचिकित्सा, ७९६ जनजाती क्षेत्र 
* २२१७४७ | १५१६.४२ । १५१६.४२ 

उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०३) 
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान केंद्र हिस्सा ६० 


टक्‍के) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४७८/भाग-२/आरोग्य-७ 


अ. तपशील लेखाशिर्ष | अर्थसंकल्पिय वितरीत 
क्र मूळ तरतुद | करावयाची 
तरतुद 


आदिवासी विकास विभाग मागणी क्र.टी-५, २२१० 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१ नागरी 
आरोग्य सेवा विषमचिकित्सा, ७९६ जनजाती क्षेत्र 
२ २२१०८६३ | १०१०.९५ | १०१०.९५ 

उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) (०४) 
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान राज्य आरोग्य 
संस्थांना सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा ४० टक्के) 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केळी असल्याचे 


कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 


कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 


दिनांक १६ एप्रिळ, 2020 च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातीळ मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची 


पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 


राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर 


प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर 


प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या 


संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर 


प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात 


येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० च्या शासन निर्णयातील 


संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शर्तीचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र 


सादर करणे अथवा आवश्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा 


सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४७८/भाग-२/आरोग्य-७ 


५. सदर अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३३५/अर्थोपाय, दिनांक 
१८ सप्टेंबर, २०१९, ८८/अर्थोपाय, दिनांक ५ मार्च २०२०, १३२/अर्थोपाय, दिनांक १९ मार्च २०२०, 


१९१/अर्थोपाय दिनांक २ जुले २०२० व अनौ. सं.क्र. ३०७/२०२०/व्यय-१३, दिनांक २७ ऑगस्ट, 


२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Cs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२००९१५१२३८२६३६१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
Va rs h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
‘ “6 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da 
M U Nn) aj | 20b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99c 
d85325223aceef69d02bd455b7ca69724916 
B h a ro ५ e 23e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 
Date: 2020.09.24 16:06:47 +05'30' 
(वर्षा भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 


cc ww AD -0 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४७८/भाग-२/आरोग्य-७ 


७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


